arene तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पकास-१११८/प्र.क्र.१४७/१८/तांशि- ७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२०. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दि.२९ फेब्रुवारी,२०१६ 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०१८/७१८, दि. १६/१०/२०१८. 
3) या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेशा दि.१३ सप्टेंबर,२०१९ 


शासन निर्णय:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेनांमधील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे 
व त्यांची नियुक्ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव, नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा 
पदनाम वज्या निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत । कालावधी पूर्ण 
संस्थेत कार्यरत दिनांक दिनांक उपभोगलेली केल्याचा 
आहेत त्या संस्थेचे र्जा दिनांक 
नांव 
fy Ae] 2. 3. [ee षु. ६. 
7 श्री. हेमंत चंद्रकांत ससेनि-६५१०/ ०८/१२/२०१४ निरंक ०७/१२/२०१६ 
ars, अधिव्याख्याता । (9&§/90)/ तांशि-७, (म.पू) मनं) 
खणिकर्म, शासकीय | दि.०५/१२/२०१४ 
तंत्रनिकेतन, नागपूर 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी 


०४. सदर झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभ्ज्ञाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/ आठ/ 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५, ऑगस्ट,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-१११८/प्र.क्र.१४७/१८/तांशि- ७, 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१७४४४९२१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sudhir Jaya 0010100000 tran Te 


, 00: rashtra, 
2.5.4.20: a277025fdf5a4898b244953b82406e4ea05963bc456flele 


Shetty ee 
(सुधीर GAT ate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर. 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


